२६ नोव्हेंबर या दिवशी “संविधान दिवस” साजरा 
करण्यासाठी राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, अभिमत 
विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे, महाविद्यालये, 
अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने व तत्सम शौक्षणिक 
संस्थांमध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०२१/प्र.क्र. १०५/वि.शि.५ 
मंत्रालय विस्तार, कक्ष क्रमांक-४१४, 
चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ०८/०२/२०२२ 


वाचा -सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.रात्रेअ २०२०/ प्र.क्र. १२७/ २९, दि. ६/१/२०२१ 
प्रस्तावना - 

दिनांक २३ व २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या राज्यपाल परिषदेमध्ये करण्यात आलेल्या 
शिफारशींमध्ये “संविधान दिवस” या दिवशी विद्यापीठांनी भारताच्या घटनेची माहिती होण्यासंदर्भात विविध 
कार्यक्रम आयोजित करावेत अशी शिफारस करण्यात आली होती. या शिफारश्ीच्या अनुषंगाने सर्व अकृषी विद्यापीठांना 
शासन परिपत्रकाद्वारे सुचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक - 


२६ नोव्हेंबर या “संविधान दिवस” रोजी महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधानाबाबत माहिती 
होण्याकरिता संपूर्ण राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्थित विद्यापीठे, 
महाविद्यालये, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने व तत्सम शौक्षणिक संस्थांमध्ये संविधानाच्या उद्येशिकेचे 
सामुहिक वाचन, चर्चासत्रे, भारताच्या संविधान संदर्भात घोषवाक्य स्पर्धा अशा विविध कार्यक्रमांचे कोव्हीड 
प्रतिबंधक नियमांचे पालन करुन आयोजन करावे” 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०८१५२५४९४००८ आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


> AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAR 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाळ तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई 
मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे 
५. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
६. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. संचालक, कला संचालनालय, मुंबई 
८. निवड नस्ती (विशि-५) 


Cc 40 A -0 


